प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत पुर्वीच्या 
कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०१/प्र.क्र.३६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८८२/ पर्यटन, 
दिनांक : ३१/०१/२०२२. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/ पर्यटन, 
दिनांक : २९/०३/२०२२. 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/ पर्यटन, 
दिनांक : २८/०६/२०२२. 
४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/ पर्यटन, 
दिनांक : ०८/०९/२०२३. 
५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०१/प्र.क्र.२२/पर्यटन, 
दिनांक : १५/०१/२०२४. 


झासन निर्णय :- 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ ते ३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या रायगड जिल्ह्यातील रु.१०५४.७० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांची संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णय 
दि.१५/०१/२०२४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. सदर दि.१५/०१/२०२४ चा शासन निर्णय 

रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत :- 
अ) संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णय दि.१५/०१/२०२४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या 
कामांपैकी खालील तक्‍्यातील कामांची प्रशासकीय मान्यता पुन:स्थापित करुन सदर कामांबाबत पुढील 


कार्यवाही करण्यात यावी. 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय वितरीत 
मान्यता । केलेला निधी 
Eo 2. 3. ४. 
१ | कांगोरीगडा कडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता. महाड १००.०० ३०.०० 
२) | ताम्हाणे ते देवाण डोंगर महादेव मंदिराकडे जाणारा WaT] १००.०० ३०.०० 
करणे ता. महाड 
३) | teed कुडपण येथे रत्यालगत सुरक्षा भिंत बांधणे ता. | १००.०० ३०.०० 
पोलादपुर. 
8) | पहिले कुडपण ते काळकाई मंदिराकडे जाणारा रस्ता तयार | ७५.०० २२.०० 
करणे ता. पोलादपूर 
५ | रामदास पठार येथे तळावाचे बांधकाम व सुशोभिकरण करणे| १००.०० ५०.०० 
ता. महाड 
६ । मौजे रामदास पठार येथील तलावाकडे जाणारा रस्ता करणे. १००.०० ५०.०० 
एकूण | ५७५.०० २१२.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०१/प्र.क्र.३६/पर्यटन, 


ब) संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णय दि.१५/०१/२०२४ अन्वये खालील तक्‍त्यामधील स्तंभ -अ* येथील 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या रु.४७९.७० लक्षच्या कामांऐवजी स्तंभ -ब« येथील नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रुपये लक्षात) 


स्तंभ 'अ 


स्तंभ “ब' 


कामे 


प्रशासकी 
य मान्यता 


वितरीत 
केलेला 
निधी 


कामाचे नाव 


प्रशासकीय 
मान्यता 


मौजे  घागरकोंड 
येथील झुलत्या 
पुलाचे बांधकाम करणे 
ता. पोलादपुर जि. 
रायगड 


२७९ .७० 


(9५.०० 


दिघी ता. श्रीवर्धन 
aie राम मंदीर 
परिसर सुधारणा व 
बांधकाम करणे 


३५.०० 


तिसे येथील तलावाचे 
संवर्धन करणे ता. 
रोहा 


900,00 


(90,00 


तळाघर ता. रोहा येथे 
तलाव संवर्धन, बांधकाम 
व सुझोभीकरण प्रकल्प 
राबविणे 


२४०.०० 


देवकुंड येथे पर्यटन 
मुलभूत सोयी-सुविधा 
निर्माण करणे टप्पा 
क्र.२ ता. माणगांव 


900,00 


६०.०० 


करलास ता. श्रीवर्धन 
येथे धेंडाबाई माता 
मंदीर सुशोभकीरण व 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


एकूण 


४७९.७० 


२०५.०० 


गोंडघर ता. 
येथील 
मंदिरासमोरील 
सुशोभीकरण व 
बांधकाम करणे 


म्हसळा 
बापदेव 


२५.०० 


4) 


बोळी ता. श्रीवर्धन 
येथील aor मंदीर 
बांधकाम व 
सुशोभीकरण करणे 


२५.०० 


हौदाची अळी गोरेगांव, 
ता. माणंगाव येथील 
म्हसोबा मंदीर बांधकाम 
व सुशोभीकरण करणे. 


३०.०० 


श्रीकृष्ण मंदीर गोरेगांव, 
ता. माणगांव बांधकाम व 
सुशोभीकरण करणे. 


३५.०० 


भवानीमाता मंदीर 
गोरेगांव ता. माणगांव 
येथील पायऱ्या दुरुस्ती 
व सुशोभीकरण करणे. 


१९.७० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०१/प्र.क्र.३६/पर्यटन, 


९) बागमांडले कोळी | २०.०० 
समाज राम मंदीर ता. 
श्रीवर्धन बांधकाम व 
सुशोभीकरण करणे. 


qo) | भोस्तेकर वाडी अंतर्गत | २५.०० 
हनुमान मंदिर 
सुशोभिकरण करणे ता. 
रोहा. 


एकूण | ४७९.७० 


Wie तक्‍्त्यामधील स्तंभ -अ* येथील प्रज्ञासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या कामांसाठी 
वितरीत करण्यात आलेला रु.२०५.०० लक्ष निधी स्तंभ 'ब' येथील प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
असलेल्या कामांसाठी खर्च करण्यात यावा. 


०२. पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२३-२४ अंतर्गत खालील तक्‍्त्यामधील कामांना रु.५७५.०० लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्र.४ येथे 
नमूद केल्याप्रमाणे रु.१२०.०० लक्ष निधी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन जिल्हाधिकारी, रायगड 
यांना वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र./ कामे प्रशासकीय | या आदेशान्वये 
जिल्हा मान्यता वितरीत रक्‍कम 

चि ae २ ३ —— a 
रायगड | शिरवली ता. रोहा येथे तलाव सुझोभीकरण करणे 
७५.०० २०.०० 
9) 
2) tad स्मारक श्रीवर्धन, बांधकाम करणे, परीसर 
५००.०० 900,00 
सुधारणा करणे व पर्यटक सोयीसुविधा तयार करणे 
एकूण | ५७५.०० १२०.०० 


०३. अटी व शर्ती :- 

१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme Based Architect) 
नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य 
संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या 
कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. मंजूर 
अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेझ्ञांनुसार करण्यात यावा व मंजूर कामे 

तात्काळ पूर्ण करावीत. 

५) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे पर्यटन 
विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून केली 
असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०१/प्र.क्र.३६/पर्यटन, 


६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय अधिकाराच्या 
प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

७) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ 
मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर 
करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित 
संस्थेने करण्यासंदर्भात संचालक, पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान 
/ संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात 
यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा 
तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे 
दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. तसेच 
काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व 
पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संचालक, पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर कामे यापूर्वी प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेमधुन किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून / निधीतून प्रस्तावित नाहीत / मंजूर करण्यात 
आलेली नाहीत याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य 
योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित केलेला निधी शासनास 
परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत उचित 
कारवाई करण्यात यावी. 

१४)उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष 
तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेयाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल 

(छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची जबाबदारी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम सुरु असतानाच 
पूर्व नियोजन करावे. 


०४. वर नमूद करण्यात आलेल्या परिच्छेद-२ येथील कामांसाठी रु.१२०.०० लक्ष निधी सन २०२३-२४ या 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) 
पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०१/प्र.क्र.३६/पर्यटन, 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता सहायक 
जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांना -नियंत्रण अधिकारी* घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालय, रायगड येथे देयके सादर करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास एक 
महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


०६. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०१९१६५७३२९४२३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


2 75 1 fedbb0OSfdff34ab6acl {83 19d061483d7d35e20f744e25 13607920: 
tall 


4000: 
INumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 1 2B6CADCB583D500FE489CE8727 
916EOBBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKAD! 


Date: 2024.02.09 19:43:28 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात नमूद 
करण्यात आलेल्या संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


KKKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


